महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन अधिसूचना क्रमांक: वेपुर- ११२१/प्र.क्र.६/सुधारणा- १३६/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


पहा :१) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-१२९८/प्र.क्र.१३ /सेवा-१०, 
दिनांक १० डिसेंबर, १९९८ 


शासन अधिसूचना 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-१२९८/प्र.क्र.१३ /सेवा-१०, दिनांक 
१० डिसेंबर, १९९८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, १९९८ च्या 
अधिसूचनेत खालील संवर्गाचा समावेश करीत आहेत :- 


प्रशासकीय विभाग : सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सर्व मंडले) 


पृष्ठ क्रमांक : पृ क्र. २७१ वर अनुक्रमांक ८० नंतर पुढील संवर्गाचा समावेश 
करण्यात येत आहे :- 
अनुक्रमांक पदनाम विद्यमान वेतनश्रेणी सुधारित वेतनश्रेणी 
(१) (२) (३) (3) 
cog आरक्षण लिपिक ९५०-१५०० ३०५०-४५९० 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून तिचा संकेतांक २०२१०३३११४५२४२४५०५ हा आहे. ही अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. INDRAJEET 


SAMBHAJI GORE: 
( इंद्रजित गोरे) 
उप सचिव, वित्त विभाग 


७667 


प्रति, 

राज्यपालांचे सचिव, 

मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मंत्री व राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विरोधी पक्षनेता विधानसभा यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर 


Lo 0०0८ ww A) -O 


eo (२ SG & 


शासन अधिसूचना क्रमांकः वेपुर- ११२१/प्र.क्र.६/सुधारणा- १३६/सेवा-९ 


१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक (सर्व) 
१५. निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


